वित्तीय मान्यता 

“बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक 

चाचणी प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी 
लेखाशिर्ष २४०१०३०५ अंतर्गत (२१ पुरवठा व 

सामग्री या उद्दिष्टाकरीता रु. १३५.०० ळाख इतकी 


पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली रक्‍कम उपलब्ध मागणीद्वारे मंजर झालेली रक्‍कम उपलब्ध 


करुन देणेबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२०/प्र.क्र.१९८ / 49-3 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१ 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२०/ प्र.क्र. ६२/ १७-अ, दि. २४/०६/२०२० 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२०/प्र.क्र. ११९/ अर्थ-३, 
दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२० 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृउसं(प्र/२४०१-०३०५/पुरक मा../ न.क्र. ०५/ 
२८६३७/ २०२०, दि. ०९/११/२०२०. 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृउसं(प्र/२४०१-०३०५/पुरक मा../ न.क्र. ०५/ 
२८९८६/ २०२०, दि. ११/११/२०२०. 
५) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, 
दि. २२ डिसेंबर, २०२०. 
६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृउसं(प्र/२४०१-०३०५/पुरक मा./ न.क्र. ०५/ 
३४४३६/ 2020, दि. २९/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी लेखाशिर्ष २४०१०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत एकूण रुपये 
२५२५.६५ लाख इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीमध्ये २१ पुरवठा व 
सामग्री या बाबीसाठी रु. २३.६० लाख आणि पुनर्वितरणाने रु. २६.४० लाख अशी एकूण रु. ५०.०० लाख 
तरतूद संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिली होती. तथापि प्रयोगशाळांचे कामकाज 
सुरळित चाळू राहण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद अपूरी असल्याने, २१- पुरवठा व सामग्री या 
घटकाकरीता पुरक मागणीद्वारे रु. 934.00 लाख निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती संदर्भीय पत्र क्र. ४ 
अन्वये केलेली होती. त्यानुषंगाने, उपरोक्‍त प्रयोगशाळांचा खर्च भागविण्यासाठी सदर बाबींकरीता 
विधानमंडळाच्या डिसेंबर-२०२० च्या अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रु. १३५.०० लाख निधी मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेला रु. १३५.०० लाख इतका निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२०/प्र.क्र.१९८ /१७-अओ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, किटकनाडक चाचणी 
प्रयोगशाळा, किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा व जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळांतील खर्च 
भागविण्याकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत २१- पुरवठा व सामग्री या घटकावरील खर्च 
भागविण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला रु. 934.00 लाख इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या अनुदातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

१०३ बी- बियाणे 

(००) (02) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक 
चाचणी प्रयोगशाळा (अनिवार्य) 

(२४०१०३०५) 


३ सदरचा निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दिनांक ०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र. ४ ते १९ व सोबतच्या परिशिष्टातील मार्गदर्शक सुचनांचे व अटींची पूर्तता करण्यात यावी 


8, सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९/ 2029/ व्यय-१, दिनांक 
२०/०१/२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२८१५५४३९०४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Prakash Raw शण ०, 
Kadam = 
(प्रकाडहा रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- १) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
४) सहसचिव ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सर्व कृषि संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७ कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) उपसंचालक (प्रयोगशाळ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२०/प्र.क्र.१९८ /१७-अओ 


१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११) वित्त विभाग- (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवड नस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


